राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत मोठया 
पाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ व गाळमिश्रीत 
वाळू / रेती निष्कासनासाठी प्रमाणित 
स्वरुपातील प्रारुप निविदा तयार करणेसाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक शुद्धीपत्रक क्र. : मेरीना-२०१८/प्र.क्र.१८८/१८ लाक्षेवि (आस्था) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. मेरीना - २०१८ / (प्र.क्र. १८८/१८)/ 
लाक्षेवि (आस्था), दि. of ऑगस्ट, २०१८ 


शुद्धीपत्रक - 

संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये, राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत मोठ्या 
पाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ व गाळमिश्रित वाळु/रेती निष्कासनासाठी प्रमाणित 
स्वरूपातील प्रारूप निविदा तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

सदर समितीमधील सदस्य श्री.अ.प्र.कोहीरकर,प्र.कार्यकारी संचालक, 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद हे रजेवर असल्याने त्यांचे 
रजा कालावधीत श्री.दि.द.तवार,प्र.कार्यकारी संचालक , गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळ,औरंगाबाद हे सदर समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील. 

सदर शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०१८०८०७१५३०१५५९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Avinas| ॥ Vaman Surve 
DN: c=IN, o=Government Of Maharash' ‘Water 
Re: Department, postalCode=400032, 
hi 
2.5.4.20=85017e0180eb3234a80307068086d64a697c3 
Va aa a n S (1 rve 5668¢4a287fe31099408fc73833, cn=Avinash 
Date: 2018.08.07 15:35:37 +05'30 
(अ.वा. सुर्वे) 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपालाचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
४. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


शासन परिपत्रक शुद्धीपत्रक क्रमांकः मेरीना-२०१८/प्र.क्र.१८८/१८ लाक्षेवि (आस्था) 


६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद,विधानभवन , मुंबई 
७. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८ 
९ 


. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल १/२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
१०.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, 
कृषी विभाग, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१३.सचिव (प्रकल्प समन्व्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 
१४.महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) नाशिक 
१५.सर्व कार्यकारी Gasp, जलसंपदा विभाग 
१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी 
१९.उप सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


